उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार स्पर्धा योजना स्वरुप, 
adVard, निवडीचे निकष व कार्यपध्दती विहित 
करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज २०१८/प्र.क्र.१६९/का.३४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण२०१४/प्र.क्र.२१३/३४, दि.०१ ऑगस्ट, २०१४ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.११३/३४, दि.१८ मे, २०१५ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-मावज-२०१५/प्र.क्र.२२/कार्या.३४ दि.१९ डिसेंबर,२०१५ 
४) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्त (२०१८)/ डोओऔफोडे- पुरस्कार/का-२/४९९, 
दि.२१.०९.२०१८ 


प्रस्ावना :- 

शासनाच्या विविध विकास योजना, त्याची अंमलबजावणी व या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेमध्ये लोकांचा 
सहभाग या बाबी जनतेपर्यंत पोहोचविणे व त्याव्दारे संबंधितांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रसारमाध्यमांची भूमिका 
अतिशय महत्वाची आणि परिणामकारक ठरत आहे. AA चांगल्या प्रयत्नांना पुरस्काराच्या माध्यमातून प्रोत्साहीत 
करणे आवश्‍यक आहे. यादृष्टीने संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१, २ व ३ अन्वये उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 
निवडीसंबंधीचे निकष विहीत केलेले आहेत. सदर पुरस्कारामध्ये वाढ करुन ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोऔफोडे 
यांच्या नावे उत्कृष्ट अग्रलेखाबद्दल काम करणाऱ्या पत्रकारिता क्षेत्रातील व्यक्‍तींना ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर 
डोऔफोडे यांच्या नावे अग्रलेखनासंदर्भात पुरस्कार देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १, २ व ३ नुसार विहित केलेल्या पुरस्कारांमध्ये खालील पुरस्काराचा 
समावेश करण्यात येत आहे :- 

“ ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोऔफोडे यांनी त्यांच्या लेखणीद्वारे समाजातील अनिष्ट प्रथा आणि अंधश्रध्दा 
यावर सातत्याने आसूड ओढले असून विकास कामातही त्यांची लेखणी सकारात्मक होती. वैचारिक बांधिलकी, 
विवेकवादाचा पुरस्कर्ता, उत्कृष्ट अग्रलेखांबद्दल संपादकाच काम करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोऔफोडे 
यांच्या नावे उत्कृष्ट अग्रलेखनांचे काम करणाऱ्या पत्रकारिता क्षेत्रातील व्यक्‍तींना, “ पत्रकार सुधाकर डोऔफोडे 
यांच्या नावे अग्रलेखनासंदर्भात पुरस्कार” (राज्यस्तरीय) सन २०१८ या वर्षापासून सुरु करण्यात येत आहे.” या 
पुरस्काराचे स्वरुप मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व रु.५१,०००/- (रुपये एकावन्न हजार फक्त) असे असेल. 

हा पुरस्कार सुरु केल्यामुळे संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये विहित केलेल्या उत्कृष्ट पत्रकारिता 
पुरस्कार निवडीसंबंधीच्या निकषामध्ये पुढील निकषांचा समावेश करण्यात येत आहे :- 

१. ही स्पर्धा वृत्तपत्रांमध्ये प्रसारीत होणाऱ्या मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील मध्ये अग्रलेखामधून 
समाजाचे प्रबोधन करणारे वृत्त/ पत्रकारिताविषयक मजकुरासाठी आहे. 

२. या स्पर्धेत उत्कृष्ट अग्रलेखाद्वारे प्रसार आणि प्रसिध्दीसाठी पत्रकारितेचा प्रभावी वापर करणाऱ्या 
पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील व्यक्तिना सहभाग घेता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज २०१८/प्र.क्र.१६९/का.३४ 


३. या स्पर्धेसाठी केलेले अग्रलेख लिखाण हे स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावे. 

४. प्रवेशिका पाठविताना अर्जकर्त्याने वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेल्या अग्रलेखाची कात्रणे हे त्याच्या 
प्रसारणाच्या तारखेच्या माहितीसह सादर करावे. 

५. इतर पुरस्कारांसाठी असलेले इतर सर्व नियम व अटी, “ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोऔफोडे यांच्या 
नावे अग्रलेखनासंदर्भात पुरस्कार” यासाठीही लागू असतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११२१६१२५५४७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Suresh BwreRoncowrmet Ofna 
Rajendrarao sea 
Kalasker // Seis 
(सु.रा.कळसकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

२. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

४. सचिव (मा. To), यांचे स्वीय सहायक 


५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल ५ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई, नागपूर 

७. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क)/प्रशासन, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय 
qo, उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

११. सर्व विभागीय संचाळक/माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

१२. निवडनस्ती, कार्या.३४. 


परिशिष्ट “अ 
सदर परिशिष्ट शासन निर्णय क्र.मावज-२०१८/प्र.क्र.१६९/का.३४ दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर पुरस्काराचे नाव RT 
२० | राजस्तरीय । पत्रकार सुधारक डीओऔफोडे यांच्या नावे | रु.५१,०००/-, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र 
अग्रलेखनासंदर्भात पुरस्कार 


पृष्ठ २ पैकी २ 


